महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः एएससी-१५१६/प्र.क्र.२१७/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २९ ऑगस्ट, २०१८ 
संदर्भ - १) सामान्य प्रशासन विभाग शासन आदेश क्र.एएससी-१५१६/प्र.क्र.२१७/१४-अ, 
दिनांक १५ जुले, २०१७. 


-शासन आदेश- 
मंत्रालयीन विभागातील लिपिक-टंकलेखकांना सहायक कक्ष अधिकारी पदावर तदर्थ पदोन्नती 
संदर्भाधिन आदेशान्वये देण्यात आलेली आहे. सदर आदेशातील खालील लिपिक-टंकलेखकाच्या 
पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेत स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रशासकीय कारणांस्तव बदल 


करण्यात येत आहे:- 

अ.  श्री/ नांव प्रवर्ग सध्याचा विभाग | पदोन्नतीनंतरचा | पदोन्नतीनंतरचा 

क्र. श्रीमती विभाग आदेश सुधारित 
दिनांक १५-०७-  पदस्थापनेचा 

२०१७ विभाग 
cs २ ३ 8 षु & PO 
पि श्री सा.अं.पेडणेकर | इमाव | जलसंपदा शालेय शिक्षण | सामान्य प्रशासन 
विभाग व क्रीडा विभाग | विभाग 


२. पदोन्नतीबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती संदर्भाधिन आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राहतील. 

३. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१८०८२९१४५८१२१४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, — 
Gajanan Bhimrao “ses 


19068०7272 


Gurav ० का 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित लिपिक-टंकळेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन 
विभाग, 
., सह सचिव / उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग (संबंधित 
३. कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४,१४-अ, १४-ब. मंत्रालयीन 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ) विभागांमार्फत) 


